पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राज्यस्तरीय संस्थांमार्फत 
राज्यस्तरीय, केंद्र पुरस्कृत योजना, अन्य विभागाच्या 
व अन्य स््रोतातून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- PATGA-33030/32/2023/MAG/ADFY (₹-६६०३६४) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.३१ (भाग-१)/ पदुम-४, दि. ०१.०६.२०२३. 
२. कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.३१ (भाग-१)/ पदुम-४, दि. १०.०६.२०२२ 
३. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र 
कृवपदुम -३३०१२/२/२०२३ MAG-ADF-¥(& 4832) दि. १८.०८.२०२३ 


प्रस्तावना - 


कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
दि.०१.०६.२०२३ अन्वये पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत जिल्हा नियोजन मंडळ, 
राज्यस्तरीय योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना व अन्य विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याबाबतचे अधिकार संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त, संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन आणि आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांना 
विहित करण्यात आले आहेत. 


२. शासन निर्णय दि. १०.०६.२०२२ हा दि. १८.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित 
करण्यात आल्यामुळे पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राज्यस्तरीय संस्थांमार्फत राज्यस्तरीय, केंद्र पुरस्कृत 
योजना, अन्य विभागाच्या व अन्य स्त्रोतातून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना 
तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याची व्यवस्था नव्हती. ही बाब विचारात घेवून वाचा क्र. १ येथील दि. 
०१.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेकडील योजना राबविताना तांत्रिक मंजूरी 
देण्यासाठी कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. त्याच मर्यादेत पशुसंवर्धन विभागांतर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः PATGA-33030/38/2023/MAG/ADFY (₹-६६०३६४) 


राज्यस्तरीय संस्थांनाही तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


3. 


पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राज्यस्तरीय संस्थांमार्फत राज्यस्तरीय, केंद्र पुरस्कृत योजना, अन्य 


विभागाच्या व अन्य स््रोतातून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मंजूरी 
देण्याचे अधिकार आयुक्त Vaasa, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त विविध प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे 
नमुद वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यास याव्दारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. 
a.)  अधिकाराचेस्वरुप | अधिकार प्रदान करण्यात अंदाजित खर्च (रुपयात) 
क्र आलेले अधिकारी / 
प्राधिकरण न्युनतम मर्यादा अधिकतम 
मर्यादा 
शि २ ३ me षु 
| पशुसंवर्धन विभागांतर्गत । १) संबंधित जिल्हा 7 24,00,000/- 
राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
संस्थांमार्फत 
राज्यस्तरीय, केंद्र २) पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
पुरस्कृत योजना, अन्य | गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, 
विभागाच्या व अन्य गोरेगाव 
AAA प्राप्त होणाऱ्या 
निधीमधून राबविण्यात संबंधित प्रादेशिक २५,००,००१/- | ३,००,००,०००/- 
येणाऱ्या योजनांना पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
तांत्रिक मंजुरी देण्याचे 
अधिकार आयुक्‍त पशुसंवर्धन , पुणे 3,००,००,००१/- संपूर्ण पूर्ण अधिकार 
४. Fata पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे आणि रोग अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्या दैनंदिन 


कामकाजासाठी लागणाऱ्या विविध बाबी उपकरणे इ. च्या मागणी प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे 
अधिकार आयुक्‍त पशुसंवर्धन पुणे व त्यांच्या अधिनस्त विविध प्राधिकारी यांना पुढीलप्रमाणे नमुद 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः PATGA-33030/38/2023/MAG/ADFY (₹-६६०३६४) 


वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यास देखील याव्दारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


अ. अधिकाराचे स्वरुप । अधिकार प्रदान करण्यात अंदाजित खर्च (रुपयात) 

लीड आलेले अधिकारी” | न्युनतम मर्यादा] अधिकतम मर्यादा 
प्राधिकरण 

in 2 3 | ५ 

| waste पदार्थ निर्मिती १) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 7 3,00,00,000/- 


संस्था, पुणे, रोग अन्वेषण | vata पदार्थ निर्मिती 
विभाग, पुणे यांना दैनंदिन | संस्था, पुणे 
कामकाजासाठी २) सहआयुक्त 
लागणाऱ्या विविध बाबी पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण 
उपकरणे इ. च्या मागणी विभाग, पुणे 

प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता 
देण्याचे अधिकार 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे । 3,00,00,009/-| संपूर्ण अधिकार 


५. सर्वसाधारणमार्गदर्शक सूचना :- 


५.१. राज्यस्तरीय, केंद्र पुरस्कृत योजना, अन्य विभागाच्या व अन्य स्त्रोतातून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून 
राबविण्यात येणाऱ्या नियमित योजनांव्यतिरिक्‍त अन्य अपवादात्मक / विशेष बाबी / जिल्हा वार्षिक 
योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनांसंदर्भात आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांची तांत्रिक 
मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


५.२ प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन / सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे पद रिक्‍त असल्यास व सदर 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कनिष्ठ पद धारण करण्या-या अधिकाऱ्याकडे सोपविला असल्यास, अशा 
प्रकरणी आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान करावी. 


५.३. योजनेच्या निकषाप्रमाणे प्रस्तावांची तपासणी करुन तांत्रिक मंजुरी देण्याची संपुर्ण जबाबदारी 
तांत्रिक मंजुरी देणाऱ्या संबंधित प्राधिकारी यांची राहील. 


५.४. तांत्रिक मंजूरी प्रदान करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या Mead Wot करण्यात 
यावे. 


५.५. विविध योजनांतर्गत खरेदीचे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करताना उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाचा शासन निर्णय दि. ०१.१२.२०१६ अन्वये विहीत केलेल्या अटी / शर्ती बंधनकारक 
राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः PATGA-33030/38/2023/MAG/ADFY (₹-६६०३६४) 


५.६. तांत्रिक मंजूरी प्रदान करताना या विभागाचा शासन निर्णय क्र. कृवपदुम-३३०१२/ २/ २०२३/ 
MAG-ADF-8 (६५७९३२) दि. १८.०८.२०२३ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या तांत्रिक fattest समितीने 
खरेदी प्रस्तावांतर्गत खरेदी करावयाची औषधी, अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, यंत्रसामुग्री, लस 
तसेच, पशुखाद्य, वैरणीची बियाणे इ. बाबत निर्धारित केलेले तांत्रिक निर्देश बंधनकारक राहतील. 


५.७. योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान करताना शासनाच्या आर्थिक हित संबंधांचे रक्षण केले जाईल या 
दृष्टिकोनातून वित्तीय औचित्याच्या सुत्रांचे (Canons of Financial Propriety) कटाक्षाने अनुपालन 
करावे. 


५.८. योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान करताना त्या तांत्रिकदृष्टया व्यवहार्य (6०1॥1॥०8॥/ feasible) 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असुन त्याचा सांकेतांक २०२३०८२५१६०११३९७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Marale Niwrutti Bhaguji 
DN = 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


41 4ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300bee 


e e ल्न, 
M | N ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, 
arale NIWSFUTTL es 
2.5.4.20 
a 


90a9, 


Bhaguji टं 


Date: 2023.08.25 16:05:07 +05'30' 


(नि.भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. सहआयुक्त Was, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, Valera पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे 

६. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त Waa, 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
९. मा.मंत्री Gada) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
१०.पशुसंवर्धन उपायुक्‍त गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव. 

११.सर्व जिल्हा प्चुसंवर्धन उपायुक्त, 

१२. अवर सचिव / कक्ष अधिकारी पदुम १, २, ३ व १६ 

१३.निवडनस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


DEC352A563C6C48CE61 2C5F 1F3DBE440A34530, 
seri =5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A 
2A80796592830D345500F15CC, cn=Marale Niwrutti 


